मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ : १ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशासन-१ 

दि. १२ ऑक्टोबर, २०२१. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२ फेब्रुवारी, २०२२. 

3) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे दि.०२ फेब्रुवारी, 
२०२२ रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नवी मुंबई यांचे दि.३१ जानेवारी, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, पुणे यांचे दि.०१ फेब्रुवारी, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद यांचे दि.३१ जानेवारी, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 

७) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नागपूर यांचे दि.११ फेब्रुवारी, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 

शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नवी मुंबई; अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नवी मुंबई ; अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग मंडळ, पुणे ; अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद ; अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग मंडळ, नागपूर व अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, पूल व इमारती, कोकण भवन, नवी मुंबई 
यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२१ ते ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आतायाझासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई, 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नवी मुंबई/पुणे/औरंगाबाद / नागपूर यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ७६१ पदे व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ पदे अशी 
एकूण ८२० पदे सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२२ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत 
आहे. 

३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 


४. या बाबीवरील सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
पदांच्या वेतनाचा खर्च हा मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९ - सार्वजनिक 
बांधकामे, ८० - सर्वसाधारण - 009 - संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०६१७१४०८५७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Vikram Nivrutti 0 
rnment OF 


Vi kra m N iV r U tt i : Maharastra ou-Public Works 
Dhamal 


‘alCode=400032, st=Maharashtra, 
’3b2f1b1fd914a87080cb687 12dbSefd17f65e69284fe1d3 
9९७6०25, 
serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf5a 
5275Sadfef51ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 

fate: 2022.04.06 17:14:53 +05'30" 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत-१) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
3) मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई 
४) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नवी मुबंई / पुणे / औरंगाबाद/ नागपूर. 
५) कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नवी मुबंई / पुणे / औरंगाबाद/ नागपूर. 
६) वित्त विभाग (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
८) कार्यासन प्रशासन-१, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (2) 


नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ oa 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 0... 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या । त 
क्र. — ती ठल्या पदमचे Senne परते पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये चतच्या 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ७ शुजा 
संख्या 
१ २ २ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय ०६ शिश an ०६ 
महामार्ग), नवी मुंबई 
२ धीक्षक अभियंता, ४७ | | ४७ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नवी मुंबई 
३ धीक्षक अभियंता, ७१ शिश शिंगी ७१ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
पुणे 
४ | अधीक्षक अभियंता, १४९ शिंगी शकी १४९ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
औरंगाबाद 
५ | अधौक्षक अभियंता, १२८ 11 शि १२८ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूर 
एकूण ४०९ | lo COR 
विवरणपत्र (2) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ es 
es पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत TRIE | 0.2 yar nda 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या ae 
क्र. त्याग पांची ग रत योगे. रगत पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये a 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; a 
संख्या 
१ र २ 4 & 
१ | मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय ॥. 4 ॥क ia 
महामार्ग), नवी मुंबई 
२ धोक्षक अभियंता, २०६ शिंगी aa २०६ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नवी मुंबई 
३ | अधीक्षक अभियंता, ay 11 a ay 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
पुणे 
४ | अधौक्षक अभियंता, शिक शकी शिका शकी 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 


५ | अधीक्षक अभियंता, ०१ शशी शिंगी ०१ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूर 
'एकूण BAL a ee ee 0 RRR 
विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ ळी ee 
2s पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ, PCy eee 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या अ 
क्र. aaa Basra use स्ती. शव पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ae ee 
री द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट 
संख्या 
g R 3 4 & 
१ | मुख्य अभियंता, area [4 lL शिळ 
महामार्ग), नवी मुंबई 
२ | अधीक्षक अभियंता, ou | i ०५ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नवी मुंबई 
३ ।अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रोय oy शिका i = | oy 
महामार्ग मंडळ, पुणे 
४ ।अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रीय ae i | ae शिळा 
महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद 
५. ।|अधोौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय a ae Lo] Le :| 
महामार्ग मंडळ, नागपूर 
एकूण ०९ | lo |. ee | 08 
विवरणपत्र (४) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२_ | द २८/०२/२०२२ क 
aia ae दि.२८/०२/२० पासून 
ie पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ ae ee 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात | दि.३१/०८/२० 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या वा प प 
क्र. त्या पत पसन पदे आलेल्या अस्थायी | पर्यत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये ae त र 
| झालेली घट । द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. : 
संख्या 
१ २ २ 4 & द 
१ । मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय 10 Lo || शिश a 
महामार्ग), नवी मुंबई 
२ | अधोक्षक अभियंता, 3x az ०१ ३३ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नवी मुंबई 
३ धीक्षक अभियंता, १५ az शा १५ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 


४ | अधौक्षक अभियंता, ११ शकी ११ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
औरंगाबाद 
ण Mah अभियंता, og ०१ शिंगी 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूर 
एकूण 4 ०२ ष्९ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


